भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन 
गौरव पुरस्कार सन २०१८-२०१९ जाहीर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. भिजोपु- २०१८/प्र.क्र.३२६/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २९ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा :- शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. रासांधो २०१०/ 
शासंप्रो २०११/प्र.क्र.३०६/सां.का.४, दिनांक ३० जानेवारी, २०१३ 


प्रस्तावना :- 

शास्त्रीय संगीतात (शास्त्रीय गायन व वादन) प्रदीर्घ काळ उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या 
कलावंतास भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन गौरव पुरस्कार देऊन 
गौरवण्याची योजना दिनांक ३० जानेवारी, २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये घोषित करण्यात 
आलेली आहे. या पुरस्काराचे स्वरुप रुपये ५.०० लाख व मानचिन्ह असे आहे. 


सन २०१८-१९ या वर्षीच्या भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन गौरव 
पुरस्कार निवडीसाठी निवड समितीची बैठक मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दिनांक २९ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत मान्यवरांनी 
केलेल्या शिफारशीनुसार भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन गौरव पुरस्कार सन 
२०१८-२०१९ जाहीर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
सन २०१८-२०१९ या वर्षासाठी भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन गौरव 
पुरस्कार पं. केशवराव गिंडे यांना जाहीर करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८१२०४१५३४२७४३२३ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vilas Ramrao 
Thorat 
Date: 2018.12.04 15:38:19 +05'30' 


(विलास रा. थोरात) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत आवऱ्यक त्या कार्यवाहीसाठी, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 
३. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य), यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 32 


शासन निर्णय क्रमांकः भिजोपु- २०१८/प्र.क्र.३२६/सां.का.४ 


४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

५. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

६. उप सचिव (सां.का. ४), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 

७. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

८. महालेखापाल (महाराष्ट्र-१/२) (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


